RNI No . MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्पनेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष २, अंक १० ] 


गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० -१६, २०१६ / फाल्गुन २० - २६ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे १६ , किंमत : रुपये १४. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

____ अधिसूचना 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Order 
No. Admn./376 / 2016 . — Shri O . M . Mali , Civil 
Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class, Dodamarg is granted earned leave for 
6 days from 15th February 2016 to 20th February 
2016 with permission to prefix holiday on 14th 
February 2016 ( Sunday ) and to suffix holiday on 
21st February 2016 (Sunday) and permission 
granted to leave headquarter from 13th February 
2016 A . O . H . to 22nd February 2016 B . O . H . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri O . M . Mali , is 
re - posted as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class, Dodamarg . 

Certified that , under note 2 below rule 39 of 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rule , 1981, 
Shri O . M .Mali, is reposted as Civil Judge ( Junior 
Division ) and Judicial Magistrate , First Class , 
Dodamarg had he not proceeded on leave as above. 

During the abovesaid leave period of 
Shri O . M . Mali, Civil Judge ( Junior Division ) 
and Judicial Magistrate , First Class, Dodamarg , 
the charge of the Court of Civil Judge ( Junior 
Division ) and Judicial Magistrate , First Class, 
Dodamarg in between 13th February 2016 A . O . H . 


to 18th February 2016 till O . H . shall remain with 
Shri K . A . Bhendwade , Civil Judge ( Junior 
Division ) and Judicial Magistrate First Class , 
Sawantwadi and from 18th February 2016 A . O . H . 
to 22nd February 2016 B . O . H . shall remain with 
Shri D . R . Pathan , Jt. Civil Judge ( Junior Division ) 
and JudicialMagistrate , First Class , Sawantwadi. 

The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Dodamarg is directed to 
hand over the charge of his Court to the Civil Judge 
( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First 
Class , Sawantwadi. The Civil Judge ( Junior 
Division ) and Judicial Magistrate , First Class , 
Dodamarg is also directed to submit joining report 
to this office , in view of provisions contained in 
para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 

Contents of this order be communicated to the 
officers concerned . 


VIBHA V . VIRKAR , 

Principal District and 
Sindhudurg , 

Sessions Judge , 
dated 12th February 2016 . Sindhudurg . 


(3) 


ATT Tots ( .fa . q.) — 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०१६ / फाल्गुन २० - २६, शके १९३७ 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जीएडी/ ३३०७ /१/ २०१४. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ चे कलम ४२(१) अन्वये सिंधुदुर्ग 
जिल्हा परिषदेवर अध्यक्ष म्हणून निवड झालेल्या सभासदाचे नाव उक्त अधिनियमाचे कलम ९ ( २ ) ( ब ) अन्वये खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे : 

अनुसूची 


अ. क्र . जिल्हा परिषद अध्यक्षाचे नाव 


जिल्हा परिषदचे नाव 


१ 


संग्राम नारायण प्रभूगांवकर 


कायमचा पत्ता 
मु . पो . मसुरे , ता . मालवण , 
जिल्हा सिंधुदुर्ग. 


जिल्हा परिषद , सिंधुदुर्ग 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक २५ जानेवारी २०१६ . 


अनिल भंडारी , 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग. 


जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 
वाचले . - (१) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना सुधारणा अधिनियम , २०१४ ( सन 

२०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ ). 
( २) महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र . व्हीपीएम-२०१५/ प्र.क्र . ३९ /पं.रा.- ४ , 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१५ . 

आदेश 
क्रमांक महसूल / कार्या-६अ/ इ. बांध. पर ./ एलएनए / एसआर ./ २०१६. - उपरोक्त संदर्भ क्र . २ अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील 
कलम ५२ पोट - कलम ( २ ) मध्ये सुधारणा झालेली आहे. त्याप्रमाणे ज्या गावाकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 
च्या तरतुदीन्वये प्रारुप प्रादेशिक योजना किंवा अंतिम प्रादेशिक योजना प्रसिद्ध करण्यात आली असेल अशा कोणत्याही गावामध्ये गावठाण क्षेत्र 
वगळता, त्या गावाच्या इतर क्षेत्रात , जिल्हाधिकाऱ्यांची किंवा ज्यांच्याकडे जिल्हाधिकाऱ्याचे अधिकार सोपविण्यात आले असतील अशा , 
तहसीलदाराच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय इमारत बांधकाम करता येणार नाही . 

उपरोक्त शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करणेसाठी, खालीलप्रमाणे सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत : 


( ३ ) 


| 


अ . क्र . अधिकार प्रदान अधिकारी 

देण्यात आलेले अधिकार अधिकार प्रदान क्षेत्र 
पदनाम 

( २ ) 
उप विभागीय अधिकारी सर्व 

इमारत बांधकाम परवानगी वर्ग-१ ची गावे . 
तहसीलदार सर्व 

इमारत बांधकाम परवानगी वर्ग २ ची गावे. 
सदर आदेशाचा अंमल शासन निर्णय दिनांक ११ डिसेंबर २०१५ अन्वये नमूद केल्याप्रमाणे तात्काळ करणेचा आहे. उपरोक्त आदेशाप्रमाणे 
संबंधित ग्रामपंचायतीकडे प्रलंबित असलेली प्रकरणे तात्काळ संबंधित तहसीलदार / उप विभागीय अधिकारी यांचेकडे वर्ग करावी . 


४ 


र 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १० - १६, २०१६ / फाल्गुन २० - २६ , शके १९३७ 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जीएडी -३३०७ / १/ २०१४. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ चे कलम ८३ अन्वयेसिंधुदुर्ग जिल्हा 
परिषदेवर सभापती, महिला व बाल कल्याण समिती म्हणून निवडून आलेल्या सभासदाचे नाव व सभापती विषय समित्या म्हणून निवडून आलेल्या 
सभासदाचे नाव उक्त अधिनियमाचे कलम ९( २ ) ( ब ) अन्वये खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 

अनुसूची 
अ . क्र . सभापती , महिला व बाल कल्याण तसेच 

कायमचा पत्ता 

जिल्हा परिषदेचे नाव 
सभापती , विषय समित्या यांचे नाव 
( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ रत्नप्रभा रावजी वळंजू 

मु . पो. वारगाव, ता . कणकवली, जिल्हा परिषद,सिंधुदुर्ग. 

जि . सिंधुदुर्ग . 
आत्माराम वामन पालेकर 

मु . पो . आंबोली, ता. सावंतवाडी , जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग. 

जि . सिंधुदुर्ग. 
३ दिलीप मोहन रावराणे 

मु . पो . आर्चिणे, ता. वैभववाडी , जिल्हा परिषद ,सिंधुदुर्ग . 
जि . सिंधुदुर्ग. 


w 


W 


अनिल भंडारी , 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक २५ जानेवारी २०१६ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था / बी - २ / १०५७/ २०१६. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आलेला होता. 


मालक 


अ .क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत 

रजा 


अर्जित / परिवर्तीत रजा 
मागितल्याचा 
दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय सोडणेचा कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


११८ दिवस 
परिवर्तित 


सौ . व्ही . ए. दिक्षित 
जिल्हा न्यायाधीश - २ व 

अति . सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी. 


दिनांक १ फेब्रुवारी २०१६ 
ते २० फेब्रुवारी २०१६ 
पर्यंत २० दिवस 
परिवर्तित रजा . 


दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१६ 
ची सुट्टी दिनांक १ फेब्रुवारी 
२०१६ चे कार्या. वेळेपूर्वी 
पासून ते दिनांक 
२२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी 
कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत . 


श्री . जे . पी . झपाटे , 
जिल्हा न्यायाधीश - १, व 
अति . सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी यांचेकडे. 


रजा 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ . 


भा . उ. देबडवार, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को .वि . पु.) - १अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १० - १६, २०१६ / फाल्गुन २० - २६, शके १९३७ 


जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांजकडून 


वाचा. - महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३-१९, २००९ दिनांक ४ जुलै २००९. 


क्रमांक एनपीए- २९ / २/ २०१६. - महाराष्ट्र नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम ३२२ च्या तरतुदीनुसार सावंतवाडी 
नगरपरिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन व साफसफाई नियोजन उपविधी, २००० यांस जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांनी मंजुरी दिली होती. महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम ११२ मधील तरतुदीनुसार सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या हद्दीतील लागू 
असलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन व साफसफाई नियोजन उपविधी, २००० या उपविधीतील प्रशासकीय आकाराबाबत बदल करता येतो . त्यानुसार 
सदर उपविधीतील परिशिष्ट - अ (वसूल करावयाचा प्रशासकीय आकार ) यांत सावंतवाडी न . प . ने केलेल्या बदलास या कार्यलयाकडील क्रमांक 
NPA- 29/2/ 2015, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१६ अन्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम 
३२२( ३ ) (इ ) ( दोन ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून, मी , अनिल भंडारी , जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये सावंतवाडी 
नगरपरिषदेने घनकचरा व्यवस्थापन व साफसफाई नियोजन उपविधी, २००० यांतील वसूल करावयाच्या प्रशासकीय आकारात केलेल्या बदलास 
मान्यता देत आहे : 

परिशिष्ट “ अ ” 


वसूल करावयाचा प्रशासकीय आकार 


अ . क्र . 


तपशील 


उपविधीतील 
नियम 


पूर्वीचे 


देण्यात 


पूर्वीचे 
किमान 
आकार 
( ४ ) 


येणारी संधी 


कमाल 
आकार 


सुधारीत 
किमान 
आकार 
( ६ ) 


सुधारीत 
कमाल 
आकार 


( १ ) 


( ८ ) 


१०० 


१०० 


२०० 


दोन वेळा . 


१० 


१०० 


१०० 


२०० 


दोन वेळा . 


घनकचऱ्याचेविहित ५(१) 
पद्धतीप्रमाणे वर्गीकरण , 
साठवणुक , विल्हेवाट न करणे . 
नगरपरिषद कर्मचारी / ५(२) 
ठेकेदार यांच्याकडे विहित 
कचरा न सुपुर्द करणे. 
कचरा एकत्रीत टाकणे ५ ( ३) 
किंवा कचरा कुंडीबाहेर 
कचरा टाकणे. 
घनकचरा गटार ( सांडपाणी ___ ५( ४ ) 
व्यवस्थेत टाकणे. ) 
जैविक घनकचरा 

६(१, २) 
विल्हेवाटीबाबत भंग . 


५० 


१०० 


५०० 


१००० 


एक वेळ . 


لا 


____ ५० 


५०० 


२००० 


५००० 


एक वेळ . 


५००० 


१००००० 


५००० 


१००००० 


शुन्यवेळ . 


کیک 


५००० 


१००००० 


१०००० 


१००००० 


शुन्य वेळ . 


खाजगी बाजार व कत्तल ७ ( १, २ , ४ ) 
खान्यातील निर्माण होणाऱ्या 
विल्हेवाटीबाबतचा भंग . 
उद्योगधंद्दापासून निर्माण होणाऱ्या ८ (१ , २ ) 
घनकचऱ्याच्या विल्हेवाटी 
बाबतचा भंग . 


५००० 


१००००० 


१०००० 


१००००० 


शुन्य वेळ . 


५००० 


१००००० 


१०००० 


१००००० 


शुन्य वेळ. 


मोठ्याप्रमाणावर घनकचरा | 
निर्माण करणाऱ्या संस्थांकडून 
विल्हेवाटीबाबत झालेला भंग . 
मलमुत्र विसर्जन व थुकीद्वारे 
घनकचरा टाकून सार्वजनिक 
ठिकाणची जागा दुषित करणे . 


१० (१, २) 


५० 


५०० 


५०० 


२००० 


एक वेळ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १० - १६, २०१६ / फाल्गुन २० - २६, शके १९३७ 


परिशिष्ट " अ " ( चालू) 

( ४) (५ ) 
१० १०० 


( ७ ) 
२००० 


( ८ ) 
दोन वेळा . 


१० 


१००० 


११ 


५०० 


५०० 


१००० 


एक वेळ . 


५० 


५०० 


५०० 


१००० 


एक वेळ . 


१३ 


५०० 


१००००० 


१०००० 


१००००० 


शुन्य वेळ . 


१४ 


५०० 


१०००० 


१००० 


१०००० 


शुन्य वेळ . 


१५ 


_ (३) 
चतुष्पाद प्राणी, जनावरे १० (३ ) 
यांच्यापासून उपद्रव झाल्यास . 
व्यावसायिकरित्या वापर १० ( ४ ) 
होणाऱ्या चतुष्पाद प्राणी / 
जनावरे यांच्यापासून उपद्रव 
झाल्यास. 
फेरीवाले भाजी, फळ विक्रेते १०( ५ ) 
यांनी स्वतःच्या कचरादाण्या 
न ठेवल्यास. 
भुखंडावर बांधकाम करणारे ११( १) 
मालक / भोगवटदार यांनी कचरा 
साठवणुकीसाठी राखीव क्षेत्र न 
ठेवणे. 
जागेच्या भोगवटदारांनी कचरा ११ ( २ ) 
कुंड्या वापराबाबत केलेला भंग . 
कचराकुंड्यांसाठी राखीव ११ ( ३ ) 
जागेचा भोगवटदाराने इतर 
कारणांसाठी उपयोग केल्यास . 
मालक भोगवटदारांनी बांधकाम १२( १ ) 
साहित्य सार्वजनिक जागी 
रस्त्यावर ठेवून केलेला भंग . 
सार्वजनिक रस्ते , गटारे 

१२ ( २ ) 
यामध्ये डेब्रिजचे ढीग 
टाकल्यास . 
डेब्रिजच्या साठवणूक , 

१२ ( ३ ) 
विल्हेवाट बाबतचा भंग 
केल्यास. 
मोठ्या प्रमाणावर गर्दी १३ ( १, २ ) 
होणाऱ्या ठिकाणी फिरती 
शौचालये व कचराकुंड्या 
यांची आवश्यकतेनुसार 
उपविधीप्रमाणे उपलब्धता 
नसणे. 


५००० 


१००००० 


५००० 


१००००० 


शुन्य वेळ . 


५०० 


१०००० 


१०००० 


२०००० 


शुन्य वेळ . 


१७ 


५०० 


१०००० 


५००० 


२०००० 


शुन्य वेळ . 


५०० 


१०००० 


५००० 


२०००० 


शुन्य वेळ . 


५००० 


१००००० 


५००० 


१००००० 


शुन्य वेळ . 


१४ ( १ ) 


५००० 


१०००० 


१०००० 


२०००० 


शुन्य वेळ . 


प्लॉस्टिक पिशव्यांचे 
उत्पादन . 


१४( २ ) 


५००० 


१००००० 


५००० 


१००००० 


शुन्य वेळ . 


प्लॉस्टिक पिशव्यांची 
आयात , पुरवठा व विक्री . 


१४( ३ ) 


५०० 


५०० 


१००० 


एक वेळ . 


प्लॉस्टिक पिशव्यांतून 
वस्तू विकल्यास . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १० - १६, २०१६ / फाल्गुन २० - २६ , शके १९३७ 


( २ ) 


( ३ ) 
१४ ( ४ ) 


परिशिष्ट " अ " ( समाप्त ) 

( ४ ) ( ५ ) 
१० १०० 


( ६ ) 
१०० 


( ७ ) 
२०० 


( ८ ) 
दोन वेळा. 


२३ प्लॉस्टिक पिशव्यांचा 

कचऱ्यात समावेश 
केल्यास. 


१५ ( १ ) 


५०० 


१०००० 


१००० 


१०००० 


एक वेळ . 


वाहतूक करताना 
घनकचरा सांडणे. 


घनकचरा जाळणे 


१५ ( २ ) 


५०० 


१०००० 


५०० 


१०००० 


शुन्य वेळ. 
एक वेळ . 


१५ ( ३ ) 


५० 


५०० 


१०० 


१००० 


घनकचऱ्याच्या 
पुर्नवापराबाबतचा भंग . 
घाण पाणी 
निःसारणाच्या तरतुदींचा 
भंग केल्यास. 


१५ ( ४ ) 


५०० 


१०००० 


१००० 


२०००० 


०० 


शुन्य वेळ . 


अनिल भंडारी , 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग . 


सिंधुदुर्ग, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १० - १६, २०१६ / फाल्गुन २० - २६ , शके १९३७ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 
POLICE (OPERATIONS) , BRIHAN MUMBAI 


Order 


and other educational institutions for academic 
activities. 

(h ) Assemblies in factories , shops , and 
establishments for normal trade , business and 
callings . 

(i) Such other assemblies and the processions 
as may be permitted by Zonal Deputy 
Commissioners of Police , Brihan Mumbai and 
their supervisory officers. 

Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned . 

( a ) Any investigation or legal proceeding 
may be instituted , continued or enforced . 

(b ) Any penalty , forfeiture of punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed as if this order had not 
expired . 

I further direct that this order will be published 
and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof, in conspicuous public places , and 
by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media . 

Given under my hand and Seal this 10th 
February 2016 . 


No. CP /XI(6 )/A . P ./ 701(01)/2016 . — Whereas it is 
considered necessary by me for the preservation of 
the public order to prohibit any assembly of five or 
more persons and any procession of any persons 
throughout the city of Brihan Mumbai and for the 
period hereinafter mentioned . 

Now , Therefore , I Sanjay Barkund , Deputy 
Commissioner of Police (Operations ), Brihan 
Mumbai in exercise of the powers conferred upon 
me by sub section ( 3 ) of section 37 read with sub 
section (2 ) of section 10 of the Maharashtra Police 
Act , 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do , prohibit , 

(i) Any Assembly of five or more persons, 
(ii) Any procession of any persons and 

( iii ) Any use of loudspeakers and amplifying 
instruments, musical band and bursting of 
crackers in any procession by the assembly . 

for the period commencing from 00 -01 hours 
on 12th February 2016 and ending at 24 - 00 
hours on 26th February 2016 throughout the 
City of Brihan Mumbai. 

The prohibition contained in the order shall not 
apply to : 

( a ) Marriage/ thread naming ceremony , 
assemblies etc. 

(6 ) Funeral assemblies and procession on 
way to crematoriums/burial places . 

(c ) Statutory meeting of companies of club , 
Co -operative societies and other societies and 
associations. 

(d ) Social gathering and meeting of clubs , 
Co-operative societies and other societies and 
associations to transact their normal business . 

(e ) Assemblies in or about Cinema houses , 
theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films, dramas or 
performances as the case may be. 

(f) Assemblies in or about law courts and 
offices of the Government and local bodies 
in discharge of Governmental or Semi 
Governmental functions. 

(g ) Assemblies in or about schools , colleges 


SANJAY BARKUND, 
Deputy Commissioner of Police 

(Operations ), 
Brihan Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १० - १६, २०१६ / फाल्गुन २०- २६, शके १९३७ 


(both days inclusive ) unless withdrawn earlier . 

6 . Any person contravening this order shall 
be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code. 

7 . As the notice cannot be served individually 
on all concerned , the order is hereby passed 
ex -parte . It shall be published for the information 
of public, through press and by affixing copies on 
the Notice Boards of the police stations, Divisional 
ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices , and 
by affixing copies at Tahsil and Ward offices. 

Given under my hand and seal this the 10th 
day of February 2016 . 


SANJAY BARKUND , 

Deputy Commissioner of Police 
(Operations) and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE 

GREATER MUMBAI 

Order 
No. CP /XI(06 )/144 /(01)/2016 . — Whereas reports 
have been received that due to the situation 
prevailing in the areas under the control of 
Commissioner of Police , Brihan Mumbai, it is 
apprehended that terrorist/ anti-social elements 
may seek hide outs in the residential areas of the 
said Police Stations, and there is every likelihood 
of breach of peace and disturbance of public 
tranquility and also there is grave danger to 
human life, health and safety and injury to 
public property on that account . 

2 . And Whereas it is necessary that some 
checks should be put on landlords/ tenants so that 
terrorist /anti -social elements in the guise of 
tenants may not cause explosion , riots , Shootouts , 
affray etc ; and that immediate action is necessary 
for the prevention of the same. 

3. Now , therefore I, Sanjay Barkund , 
Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers 
conferred upon me u ./sec . 144 of the Criminal 
Procedure Code, 1973 (Act II of 1974 ) r /w the 
Commissioner of Police , Brihan Mumbai s Order 
dated 23rd December 1959 u /s 10 sub -section ( 2 ) 
of the Maharashtra Police Act , 1951 (Mah . Act 
XXII of 1951) do hereby order that no landlord / 
owner /person of any house/ property which falls 
under the jurisdication of Mumbai Police 
Commissioner shall let -sub - let/rent out any 
accommodation to any person , unless and until 
he has furnished the particulars of the said 
tenant/tenants to the Senior Police Inspector of 
the Police station concerned . All persons who 
intened to take accommodation on rent shall 
inform in writing , in this regard to Senior Police 
Inspector concerned, in whose Jurisdiction the 
premises fall. The persons dealing in property 
business , shall also inform in writing, to the 
Senior Police Inspector concerned , in whose 
jurisdiction the premises fall , about the particulars 
of the said tenants. 

4 . If the person to whom the accommodation 
is Let -sub- let/rented out is a Foreigner , then the 
owner and the Foreigner , shall furnish his Name, 
Nationality , Passport details i.e . PP . No., Place 
and date of issue, validity , Visa details i.e. Visa 
No., category place and date of issue, validity 
whether he is registered , if so , Registration place 
and number and reason for stay in city . 

5 . This order shall come into force with effect 
from 15th February 2016 and shall be effective 
for a period of 60 days upto 14th April 2016 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १० - १६, २०१६ / फाल्गुन २० - २६, शके १९३७ 

पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 

प्रतिबंधात्मक आदेश 
क्रमांक पोआ / नमुं / वि . शा ./ म . आ /५७८ / २०१६. - ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत , जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने , धरणे , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आदोलनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन 
करतात . दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी वासुदेव बळवंत फडके पुण्यतिथी, दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज 
जयंती ( तारखेप्रमाणे), दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी स्वातंत्र्यवीर सावरकर पुण्यतिथी, दिनांक १ मार्च २०१६ रोजी श्री गजानन महाराज 
प्रकट दिन ( शेगाव ) असे सण व उत्सव साजरे केले जाणार आहेत. अशावेळी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होऊ नये, या दृष्टीकोनातून दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे ०० - ०१ वर . पासून ते दिनांक ०२ मार्च २०१६ रोजीचे 
२४ - ०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ च्या कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक 
आहे . 

२. आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

३. त्याअर्थी, मी , सुरेश मेंगडे, पोलीस उपायुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे ०० -०१ वा . पासून ते दिनांक ०२ मार्च 
२०१६ रोजीचे २४ - ०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार 


करणे. 


( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका, रिव्हाल्वर , देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी 
वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे , बाळगणे , जामा करणे, तयार कारणे. 

( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांचे चित्राचे- प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 

( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल आवेशपूर्ण भषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 

( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे . 

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा प 
करण्यास पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 

५ . वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही . 

६ . वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 
८ . या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१६ . 


अरविंद साळवे, 
पोलीस उपायुक्त (विशेष शाखा) , 

नवी मुंबई . 


भाग एक ( को.वि .पु.) – २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०१६ / फाल्गुन २० - २६, शके १९३७ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / ठाणे/ निवडणूक / १२५१२/ २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ चे नियम ६४ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , दिलीप उढाण , जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
धनवर्धिनी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., शहापूर, ता . शहापूर, जि . ठाणे या संस्थेचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या 
नावासमोर नमूद केलेल्या मतदारसंघातून सन २०१५ -१६ ते सन २०१९ -२०२० या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी यथोचितरित्या निवडून आल्याचे 
जाहीर करीत आहे . 


अ. क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


उमेदवाराचा पत्ता 


मतदारसंघ 


( ४ ) 


सर्वसाधारण . 


सर्वसाधारण . 


सर्वसाधारण . 


सर्वसाधारण . 


सर्वसाधारण. 


१ गुजराथी सतीश कशिनाथ मिरची गल्ली, शहापूर 
२ तेलवणे सुधीर दत्तात्रय साईछत्र बिल्डींग , गोठेघर शहापूर 
३ अग्रवाल अशोक रामअवतार न्यू वसवंत बिल्डींग, पार्वती निवास , 

मराठा खानावळ जवळ, शहापूर . 
४ थेराणी हिराचंद रेवाचंद कलमनागर , चेरपोली 
५ वेखंडे विलास कृष्णाजी ४७६ , परांजपेनगर , चेरपोली 
६ अग्रवाल राधेश्याम सावरमल शिवशक्ती राईस मिल, शहापूर 
७ आळशी अजित नारायण हरी अपार्टमेंट, सोनार आळी, शहापूर 
८ कुंदर कमलेश जीवनभाई जानकी बंगला, रिद्धी सिद्धी नगर , चेरपोली 
९ झवर अलका अरूण गंगाराम गुणाजी मार्ग, बँक ऑफ महाराष्ट्र समोर 

शहापूर . 
१० आंबवणे सुगंधा सुभाष जानकी बंगला, रिद्धी सिद्धी नगर , चेरपोली 
११ खंबायत राजेश कमलाकर गुजराथी बाग कळंभे शहापूर 


सर्वसाधारण . 
इतर मागासवर्गीय 
भविजा / ज व विमाप्र. 
महिलांसाठी राखीव . 


महिलांसाठी राखीव. 
अ. जाती/ जमाती. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असेल . 


दिलीप उढाण, 
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे . 


ठाणे , 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १० - १६, २०१६ / फाल्गुन २० - २६, शके १९३७ 


याज 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि /ठाणे / निवडणूक / परिवर्तन सह. ना. सह . पत / ११४५२/ २०१६ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक) नियम , २०१४ 
चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , दिलीप उढाण , जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे, परिवर्तन सहकार नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंब्रा, ठाणे या पतसंस्थेचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या 
नावासमोर नमूद केलेल्या मतदारसंघातून सन २०१५-१६ ते सन २०२० -२०२१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडून आल्याचे जाहीर 
करीत आहे . 


मतदारसंघ 


( ४ ) 


सर्वसाधारण . 


सर्वसाधारण. 


सर्वसाधारण. 


___w 


सर्वसाधारण . 


अ. क्र . उमेदवाराचे नाव व पत्ता 
( १ ) 

( २ ) 
१ श्री. हरकुळकर सिताराम भानुदास 
२ श्री . पालंडे गणपत विठोजी 
३ श्री. हरकुळकर संजय भानुदास 
४ श्रीमती माळी शोभा सुरेश 
५५ श्री . हरकुळकर अरूण भानुदास 
६ श्री . शेख रज्जाक चांदसाब 
७ श्री . कदम उमेश शांताराम 
८ श्रीमती जाधव अल्पना धोंडीराम 
९ श्रीमती महाडीक शुभांगी शेखर 
१० श्री. मोरे घनश्याम प्रभाकर 


उमेदवाराचा पत्ता 

( ३ ) 
सोनाजीनगर, दर्गारोड, मुंब्रा, ठाणे 
अचानक नगर , मुंब्रा, ठाणे 
आंबेडकर नगर , मुंब्रा, ठाणे 
अभयनगर , मुंब्रा, ठाणे 
अचानकनगर, मुंब्रा, ठाणे 
शिवाजीनगर , मुंब्रा, ठाणे 
अचानकनगर, मुंब्रा, ठाणे 
सावरकरनगर , मुंब्रा, ठाणे 
अचानकनगर, मुंब्रा, ठाणे 
जवाहर यादव चाळ , मुंब्रा, ठाणे 


सर्वसाधारण. 


सर्वसाधारण . 
अनुसूचित जाती / जमाती 

महिला ( राखीव). 

महिला ( राखीव ). 
इतर मागासवर्गीय ( राखीव). 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ डिसेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


दिलीप उढाण , 
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, ठाणे . 


ठाणे, 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१५ . 


भाग एक ( को .वि. पु.) - २अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०१६ / फाल्गुन २० - २६, शके १९३७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . राजापूर, जिल्हा रत्नागिरी 
वाचले. - (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सुधारणा ) अधिनियम २०१३ चे कलम १०२( २ ) व कलम 

___ १०३(१ ) 
( २) संस्थेचे दिनांक २१ जानेवारी २०१५ चे पत्र . 
( ३) या कार्यालयाकडील जा . क्र . सनिरा / प्र.१ /मध्य . आदेश / अन्नपूर्णामहिला औद्यो.१२५३ / २०१५ दिनांक २३ फेब्रुवारी 

२०१५ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( सुधारित २०१३) चे कलम १०२(१) व क १०३( १) 
अन्वये निर्गमित करण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश . 


अंतिम आदेश 


क्रमांक सनिरा/ प्रशा. १/ अंतिम आदेश / अन्नपुर्णामहिला औद्यो ./ १३०० / २०१५ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १०२ ( २) व कलम १०३(१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा. धुळप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , राजापूर , ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी या अंतिम आदेशान्वये अन्नपुर्णा महिला औद्योगिक सहकारी संस्था, मर्यादित, मु . 
पो . वाटूळ , ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी ( नोंदणी क्र . आरटिजी/ आरजेआर / पीआरडी / आय / ८३७/ १९९१, दिनांक ११ डिसेंबर १९९१) या 
संस्थेचे कामकाज बंद करून उक्त संस्था अवसायनात घेण्याबाबत वाचले क्र . ( २) ने निर्गमित केलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 
येत आहे व याच अधिनियमातील कलम १०३( १) अन्वये या कार्यालयाच्या अधिनस्त सहायक सहकारी अधिकारी यांची अवसायक म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे. 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर, वस्तुंवर व दावायोग्य हक्कांवर उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल 
ती मालमत्ता , वस्तू कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके, कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था अधिकार 
वरील नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधिन करावयाचा आहे . 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक २३ मार्च २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


कृ . रा. धुळप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १० - १६, २०१६ / फाल्गुन २० - २६, शके १९३७ 


जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे यांजकडून 


आदेश 


वाचले. - (१ ) पोलीस अधीक्षक , ठाणे ( ग्रामीण ) यांचेकडील पत्र जा . क्र . जिविशा / टे- ४ / परीक्षा/ २०१६- ५९० , दिनांक १५ 

फेब्रुवारी २०१६. 
( २) फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १९७३ कलम १४४ (१). 
क्रमांक गृह / का -१/ टे-१/ परीक्षा/ वशी-५९७८ / १६ . - ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक १ वरील पत्राने कळविल्यानुसार , महाराष्ट्र 
राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , कोकण विभागीय मंडळातर्फे दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१६ ते दिनांक २८ मार्च २०१६ 
या कालावधीत इयत्ता १२ वी ( एचएससी) व दिनांक १ मार्च २०१६ ते २९ मार्च २०१६ या कालावधीत इयत्ता १० वी ( एसएससी) च्या 
परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यात एकूण ३ परिरक्षण केंद्र असून इयत्ता १२ वी च्या परीक्षांसाठी १८ केंद्र व १० वी 
च्या परीक्षांसाठी ४२ केंद्र नेमण्यात आलेली आहेत. उपरोक्त परीक्षा काळामध्ये परिरक्षण केंद्र , परीक्षा केंद्र / उपकेंद्र व परिसरात काही 
असामाजित तत्त्वे परीक्षा प्रक्रियेत गैर व्यवहार व बाधा निर्माण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच परीक्षा केंद्राच्या परिसरातील 
झेरॉक्स सेंटर , फॅक्स सेंटर , टेलीफोन बुथ, कम्युनिकेशन सेंटर या ठिकाणाहून गैरव्यवहार होण्याची शक्यता असून बेकायदेशीर जमाव जमून 
सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान अगर शांतता भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. करीता या अपप्रक्रियाना प्रतिबंध घालणे जरूरीचे 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, परीक्षा केंद्रावर शांतता व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटरच्या परिसरात अनावश्यक लोकांची 
गर्दी होवू न देणे व परीक्षा प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्याच्यादृष्टीने योग्य ते प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त वाटते. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी , डॉ. अश्विनी जोशी, ठाणे जिल्ह्याची जिल्हादंडाधिकारी, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम 
१४४(१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण पोलीस स्टेशन हद्दीतील १० वी १२ वी 
च्या परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी, मुख्य केंद्र व उप केंद्रासाठी वरील परीक्षा नियोजित तारखांकरिता प्रस्तावित करण्यात येत असलेल्या सर्व 
परीक्षा केंद्र, मुख्य केंद्र व उप केंद्राच्या इमारतीसमोर व सभोवतालच्या १०० मीटर अंतराच्या आत खालील व्यक्तीशिवाय अन्य व्यक्तीस 
प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात येत आहे : 

( १) पर्यवेक्षक व परीक्षा प्रक्रिया संबंधित अधिकारी / कर्मचारी . 
( २) परीक्षार्थी 
( ३ ) अंध व अपंग परीक्षार्थी यांचेबरोबर आलेले नातेवाईक . 
( ४) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर व्यक्ती . 
सदरचा आदेश ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व परीक्षा केंद्रे व मुख्य व उप केंद्राच्या सभोवतालच्या परिसरात दिनांक १८ फेब्रुवारी 
२०१६ रोजीचे ०० - ०० वाजेपासून ते दिनांक २९ मार्च २०१६ रोजीचे २४- ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . त्यानंतर तो संपुष्टात येईल . 
सदरचा आदेश दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व शिक्याने दिलेला आहे. 


डॉ . अश्विनी जोशी, 
जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १० - १६, २०१६ / फाल्गुन २० - २६ , शके १९३७ 


सहायक निबंधक सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिकु ./ अ./ नों.रद्द / श्री . स्वामी समर्थ महिला ग्रा . सह. 
संस्था / सन २०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या शक्तीनुसार मी , दा . शं. खताळ , 
सहायक निबधक , सहकारी संस्था , कुडाळ या आदेशाने श्री . स्वामी 
समर्थ महिला ग्राहक सहकारी संस्था मर्या., रानबांबुळी या अवसायनातील 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे 
विसर्जन झालेले असून ती संस्थापित संस्था (निगमानिकाय ) असल्याचे 
बंद झाले आहे . 
__ हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंद करून आज 
दिनांक २८ जानेवारी २०१६ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


दा . शं. खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी सस्था , कुडाळ . 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था 
रायगड- अलिबाग यांजकडून 

शुद्धिपत्र 
वाचले. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग 

विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील 
जा . क्र . सीएसएल -१०९७/ प्र.क्र .१६७ / 

१५ - सी /दिनांक १८ नोव्हेंबर १९९७. 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
यांचकडील परिपत्रक जा . क्र . 
प्रशासन / वसूली अधिकारी / जप्त / 
मालमत्ता कब्जाबंदी / सन २००९ , 

दिनांक २० मार्च २००९. 
( ४ ) या कार्यालयाचे जा .क्र . जिउनि / कात- ६ / 

का . क ./ १५६ / ५२६७ / सन २०१५ , 

दिनांक ११ जानेवारी २०१६ . 
क्रमांक जिउनि / कात - ६ / का . क ./ १५६ / ५५७७. - या 
कार्यालयाकडील संदर्भ क्रमांक ४ च्या आदेशात दुरुस्ती करण्यांत 
येत असून खोपोली शहर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली, 
ता . खालापूर , जिल्हा रायगड ऐवजी पनवेल को - ऑपरेटीव्ह अर्बन 
बँक लि . पनवेल , ता . पनवेल , जिल्हा रायगड , असे 
वाचण्यात यावे. 


सहायक निबंधक सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिकु. / अ./ नों .रद्द / जलविकास पाणीवापर सह. संस्था / 
सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या शक्तीनुसार मी , दा . शं. खताळ , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ या आदेशाने जलविकास पाणीवापर 
सहकारी संस्था मर्या., गावराई या अवसायनातील संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे. या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन झालेले 
असून ती संस्थापीत संस्था (निगमानिकाय ) असल्याचे बंद झाले 
आहे . 
___ हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंद करून आज 
दिनांक २८ जानेवारी २०१६ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


दा . शं . खताळ , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी सस्था , कुडाळ . 


अलिबाग, 
दिनांक २७ जानेवरी २०१६. 


छगन गंडाळ , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, रायगड - अलिबाग . 


जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, रत्नागीरी यांजकडून । 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिउनिर / प्रशासन / रजिफळप्रससं ./ अवसायन / अंतिम आदेश 
९०३४ / २०१५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( सुधारणा ) 
२०१३ चे कलम १०२( २ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
मी , राजेंद्र महाजन , जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था 
रत्नागिरी जिल्हा फळ प्रक्रिया खरेदी विक्री (पणन ) सहकारी संस्था 
मर्या. परटवणे, ता ., जि . रत्नागिरी या संस्थेचे कामकाज बंद करून व 
तिचा कारभार ऋणपरीशोधकाकडे सोपविणेबद्दलचा दिनांक ३० ऑक्टोबर 
२०१५ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १० 
डिसेंबर २०१५ रोजी दिला आहे . 

राजेंद्र महाजन, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १० - १६, २०१६ / फाल्गुन २०- २६, शके १९३७ 


१५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३८९/ २०१६. - श्री. भ. ना . कदम , जिल्हा न्यायाधीश 
२, रायगड- अलिबाग यांची दिनांक ११ जानेवारी २०१६ व १२ जानेवारी 
२०१६ अशी २ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . भ. ना . कदम , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड - अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
रायगड - अलिबाग यांजकडून 

शुद्धिपत्र 
वाचले. — (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ . 
( २) महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग 

विभाग , मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील 
जा .क्र . सीएसएल-१०९७ / प्र.क्र .१६७ / 

१५- सी , दिनांक १८ नोव्हेंबर १९९७. 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
यांजकडील परिपत्रक जा . क्र . 
प्रशासन / वसुली अधिकारी./ जप्त / 
मालमत्ता कब्जाबंदी/ सन २००९ , 

दिनांक २० मार्च २००९ . 
( ४ ) या कार्यालयाचे जा.क्र . जिउनि / कात-६ / 

का . क ./ १५६ / ५२६७ / सन २०१५ , 

दिनांक १७ डिसेंबर २०१५ . 
क्रमांक जिउनि / कात - ६ / का . क . / १५६ / ५५७८ . - या 
कार्यालयाकडील संदर्भ क्रमांक ४ च्या आदेशात दुरुस्ती करण्यात 
येत असून खोपीली शहर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली , 
ता . खालापूर , जिल्हा रायगड ऐवजी पाटणेश्वर अर्बन को - ऑपरेटीव्ह 
बँक लि . पेण , ता . पेण, जिल्हा रायगड, असे वाचण्यात यावे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की, श्री . भ. ना. कदम, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड- अलिबाग या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री. भ. ना. कदम , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . के . आर . 


पेठकर , जिल्हा न्यायाधीश- १, रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ११ जानेवारी २०१६ . 


श्री. म. मोडक , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


अलिबाग, 
दिनांक २७ जानेवारी २०१६ . 


छगन गंडाळ, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, रायगड- रत्नागिरी . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १० -१६, २०१६ / फाल्गुन २० - २६, शके १९३७ 


सहायक निबंधक सहकारी संस्था , महाड- रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिम ./ वि .१ / शृंगार / ई / महिला औ./ नोंदणी / रद्द / आदेश / 
सन २०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
२१ ( अ ) चे प्राप्त अधिकारपरत्वे मी , एस. एस. मारे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , महाड , जिल्हा रायगड मे . शृंगार इंडस्ट्रीज 
महिला औद्योगिक महाड सहकारी संस्था मर्या. दाभेकर कोंड महाड 
या संस्थेची नोंदणी क्रमांक आरजीडी / एमएचडी/पीआरडी/ ( आय) / 
१२१८ , दिनांक २१ फेब्रुवारी २०११ या नोंदणीकृत संस्थेचे अवसायनातील 
कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेचे नोंदणी या आदेशाच्या दिनांकापासून 
रद्द करीत आहे . 

हा आदेश माझे सही शिक्यानिशी आज रोजी दिला आहे . 


सहायक निबंधक सहकारी संस्था , महाड - रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिम./ वि .१/ हुतात्मा ना .म . कात / नोंदणी / रद्द / आदेश / सन 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
२१( अ ) चे प्राप्त अधिकारपरत्वे मी , एस . एस . मोरे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , महाड , जिल्हा रायगड हुतात्मा नाग्या 
महादु कातकरी समाज औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. 
काळीज , ता . महाड , या संस्थेची नोंदणी क्रमांक आरजीडी / एमएचडी / 
(पीआरडी / आय / १२१६ दिनांक ६ डिसेंबर २०१० या नोंदणीकृत 
संस्थेचे अवसायनातील कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेचे नोंदणी 
या आदेशाच्या दिनांकापासून रद्द करीत आहे . 


हा आदेश माझे सही शिक्यानिशी आज रोजी दिला आहे . 


महाड , 


एस . एस . मोरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाड-रायगड . 


दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६. 


महाड , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६ . 


एस . एस . मोरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाड- रायगड . 


सहायक निबंधक सहकारी संस्था , महाड - रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिम ./ वि . १/विघ्नहर्ता/ वा ./ उ. / नोंदणी / रद्द / आदेश / सन 
२०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
२१ ( अ ) चे प्राप्त अधिकारपरत्वे मी , एस . एस . मोरे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, महाड , जिल्हा रायगड विघ्नहर्ता वाळू 
उत्खनन औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. महाड या संस्थेची 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी / एमएचडी / (पीआरडी )/ आय / १२१७ दिनांक 
२९ डिसेंबर २०१० या नोंदणीकृत संस्थेचे अवसायनातील कामकाज 
पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेचे नोंदणी या आदेशाच्या दिनांकापासून रद्द 
करीत आहे . 

हा आदेश माझे सही शिक्यानिशी आज रोजी दिला आहे. 


सहायक निबंधक सहकारी संस्था, महाड - रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिम./ वि .१/ लोककल्याण माथाडी मजूर / नोंदणी रद्द । 
आदेश / सन २०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम २१ ( अ ) चे प्राप्त अधिकारपरत्वे मी , एस . एस . मोरे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , महाड , जिल्हा रायगड लोककल्याण माथाडी 
मजूर सहकारी संस्था मर्या. महाड, ता . महाड , जिल्हा रायगड या 
संस्थेची नोंदणी क्रमांक आरजीडी / एमएचडी /पीआरडी / एल/ १२०६, 
दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९६ या नोंदणीकृत संस्थेचे अवसायनातील 
कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेचे नोंदणी या आदेशाच्या दिनांकापासून 
रद्द करीत आहे . 

हा आदेश माझे सही शिक्यानिशी आज रोजी दिला आहे . 


महाड , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६. 


एस . एस. मोरे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाड - रायगड . 


महाड, 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६ . 


एस . एस . मोरे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाड- रायगड . 


सहायक निबंधक सहकारी संस्था , महाड- रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिम . / वि . १ / दत्तकपा / सह गहतारण . / नोंदणी/ रद्द / आदेश / 
सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
२१ ( अ ) चे प्राप्त अधिकारपरत्वे मी , एस . एस . मोरे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , महाड , जिल्हा रायगड, दत्तकृपा सह . 
गृहतारण संस्था मर्या. मु . पो . वरंध , ता . महाड , जिल्हा रायगड या 
संस्थेची नोंदणी क्रमांक आरजीडी / एमएचडी/ (एचएसजी / ओच / १२०१ , 
दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८५ या नोंदणीकृत संस्थेचे अवसायनातील 
कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेचे नोंदणी या आदेशाच्या दिनांकापासून 
रद्द करीत आहे . 

हा आदेश माझे सही शिक्यानिशी आज रोजी दिला आहे . 


सहायक निबंधक सहकारी संस्था, महाड- रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिम./ वि .१ / पोलादपूर / ता . गृहतारण/ नोंदणी रद्द / आदेश / 
सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
२१( अ) चे प्राप्त अधिकारपरत्वे मी , एस . एस. मोरे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, महाड , जिल्हा रायगड, पोलादपूर तालुका 
सहकारी गृहतारण संस्था मर्या. पोलादपूर , ता . पोलापूर , जिल्हा 
रायगड या संस्थेची नोंदणी क्रमांक KBA/ HSG/ 622 dated 
25th March 1983 या नोंदणीकृत संस्थेचे अवसायनातील 
कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेचे नोंदणी या आदेशाच्या दिनांकापासून 
रद्द करीत आहे . 

हा आदेश माझे सही शिक्यानिशी आज रोजी दिला आहे. 


महाड , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६ . 


एस . एस . मोरे , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , महाड - रायगड . 


एस . एस . मोरे , 
महाड , 

सहायक निबंधक , 

दिनांक ३० जानेवारी २०१६ . सहकारी संस्था, महाड - रायगड . 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


